महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
संशोधन विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय 
मान्यता व निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि १४२२/प्र.क्र.२५३/७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१/०३/२०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, अर्थसंकल्पीय भाषण सन २०२२-२३. 
२) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे No.DOR/ADR/DDR-8/Project ॥७/५५५९/ 
2023, Date: 23/09/2023 
3) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे क्र.जा.क्र.मकृप/संशोधन/प्र.क्र.२२७/ 
३३४/२०२३, दि.०२.०२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मा.उपमुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (वित्त) यांनी 
“वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी व डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरिता प्रत्येकी रु.५०.०० कोटी रुपयांचा विशेष अनुदान / 
निधी उपलब्ध करण्यात येईल” अशी घोषणा केली होती. त्यास अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरीता कृषि विद्यापीठांना संशोधनाकरीता कार्यक्रमावरील खर्चातर्गतच्या लेखाशिर्षाखाळीळ ३१- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीखाली चारही कृषि विद्यापीठांना प्रत्येकी ३० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत केला असून त्यापैकी रु. २५.०० कोटी इतका निधी संशोधनाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात 
येणार आहे. यासंदर्भात राज्यातील कृषि विद्यापीठांना संशोधन विषयक प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 
कळविण्यात आले होते. त्यानुसार महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या कृषि विद्यापीठाचे संशोधनविषयक 
एकूण रु.२८१५.५० लक्ष रकमेचे प्रस्ताव महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्यामार्फत शासनास 
प्राप्त झालेले आहेत. त्यासअनुसरुन संशोधनासाठीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याची व सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात संशोधनाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील कृषि विद्यापीठातील संशोधन विषयक कार्याला गती मिळावी याकरीता महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठ, राहुरी या कृषि विद्यापीठाच्या एकूण १३ संशोधन विषयक प्रस्तावांच्या रु.२८१५.५० लक्ष 
VEDA प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि १४२२/प्र.क्र.२५३/७-अओ 


प्रकल्प प्रकल्पाचे ठिकाण प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्रकल्प प्रकल्प 
राबविणारी | किंमत 
संस्था (रुपये 
लाखात) 
शाश्वत उत्पादन व | कृषि संशोधन | १. जेविक व अजेविक ताणामध्ये तग धरणारे,शाश्वत | महात्मा  |। ४५०.०० 
मुल्यवर्धनासाठी केंद्र, कसबे | उत्पादन देणारे व बदलत्या हवामानाशी जुळवुण | po कृषि 
सोयाबीन संशोधनाचे | डिग्रज, सांगळी. | घेणारे वाण विकसीत करणे. विद्यापीठ, 
बळकटीकरण. २. सोयाबीनचे उच्च पोषणमुल्य असणारे वा | राहुरी 
विकसीत करणे. 
3. उच्च गुणवत्ता असलेली सोयाबीन बियाण्याची 
निर्मिती करणे. 
कपाशीची कापूस सुधार १. बी. टी. कपाशीचे जास्त उत्पादन देणारे वाण | महात्मा ४५०.०० 
बी.टी.जणुके प्रकल्प, महात्मा | विकसीत करण्यासाठी बी. टी. तंत्रज्ञान व संधोधन | फुले कृषि 
(बी.जी.) सरळ | फुले कृषि कार्यक्रम हाती घेणे. विद्यापीठ, 
वाणामध्ये समावेश | विद्यापीठ, राहुरी. ।२. बी. टी. कपाशीचे सरळ वाण विकसीत | राहुरी 
करुन कपाशीचे करण्यासाठी बी. टी. जनुके सरळ वाणांमध्ये 
सरळ  बी.टी.वाण समाविष्ट करणे. 
विकसीत करणे. 3. बी. टी. कपाशीचे सरळवाण विकसीत करुन 
त्यांचे बियाणे तयार करणे. 
४. बी. टी. कपाशीच्या सरळ वाणांची सघन 
पध्दतीन लागवडीच्या चाचण्या घेऊन प्रती हेक्‍टरी 
उत्पादन वाढीसाठी प्रारुप तयार करणे. 
काटेकोर शोतीसाठी | महात्मा फुले कृषि | १. पिकावरील जेविक व अजेविक ताणाचे स्थान व | महात्मा । ४७६.०० 
डिजिटल विद्यापीठ, राहुरी. | वेळ परत्वे ड्रोन आधारीत हायपरस्पेक्ट्रल | फुले कृषि 
तंत्रज्ञानावर इमेजींगव्दारे निरीक्षण करुन सिंचन तसेच रोग व | विद्यापीठ, 
आधारीत “सेन्टर किड व्यवस्थापनासाठी प्रणाली विकसीत करणे. । राहुरी 
ऑफ एक्सलेन्स”*. 2. डरोनव्दारे विविध पिकांवर अन्नद्रव्ये व रसायने 


फवारणीसाठी ड्रोनची मानके (5072)निश्वीत करणे. 
३. काटेकोर adil Barwon जमिनीतील 
आर्द्रता आणि अन्नद्रव्ये तसेच सिंचन 
व्यवस्थापनासाठी आयओटी आधारीत प्रणाली 
विकसीत करणे. 

४. कृषी निविष्ठांच्या (बियाणे, पाणी, अन्नद्रव्ये आणि 
किटकनाठऱाके इत्यादी) योग्य वापरांचे नियोजन 
करण्यासाठी स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली 
विकसीत करणे. 

४. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्टममधील मल्टी-सेन्सर 
(इन-सिटू, एअरबोर्न आणि स्पेस a) आधारित 
सुदूर संवेदन माहिती प्रणालीव्दारे | वेगवेगळया 
पिकांच्या पाण्याच्या ताणाचे निरिक्षण करण्यासाठी 
आणि पिक उत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठी प्रणाली 
विकसित करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि १४२२/प्र.क्र.२५३/७-अओ 


६. विविध सेन्सर व वायरलेस आधारीत सिचन 
आणि फर्टिंगेडानसाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे. 

७. विविध कृषी निविष्ठाच्या कार्यक्षम, इष्टतम आणि 
अचूक व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुध्दीमत्ता 
आधारीत निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करणे. 


४. | हरभरा पिकाचे | कडधान्य सुधार | १. हरभरा पिकांमधील आशादायक जीनप्रारूपे | महात्मा । ६५.०० 
दुष्काळ सहनशिल | प्रकल्प, महात्मा | यांची छाननी करून दुष्काळ सहनशील स्त्रोत | फुले कृषि 
वाण/जीन प्रारुपे | फुले कृषि शोधणे. विद्यापीठ, 
(जिनोटाईप) निर्माण | विद्यापीठ, राहुरी. | २. दुष्काळ सहनशील जीन प्रारूपे (जिनोटाईप) | राहुरी 
करणे. यांचा उपयोग हरभरा पिक संकरीकरणामध्ये करून 

नविन दुष्काळ सहनशील, अधिक उत्पादन देणारे 
वाण निर्माण करणे. 

५. | रब्बी ज्वारीचे अधिक | ज्वारी सुधार १. रब्बी ज्वारीच्या अधिक उत्पादनक्षम, न ळोळणारे | महात्मा १०६.०० 
उत्पादनक्षम व | प्रकल्प, महात्मा | व यंत्राव्दारे काढणीस सुलभ वाणांची निर्मिती | फुले कृषि 
पौष्टिक तसेच | फुले कृषि करणे. विद्यापीठ, 
यंत्राद्वारे काढणीस | विद्यापीठ, राहुरी. | २. अधिक उत्पादनक्षम अजैविक ताणास सहनशिल | राहुरी 
You वाणांची वाणांची निर्मिती करणे. 
निर्मिती करणे. 3. बदलत्या वातावरणास अनुरुप व खोडमाशीस 

प्रतिकारक वाण निर्मिती करणे. 
४. धान्य व कडब्यामध्ये अधिक पोषणमुल्य 
असलेल्या वाणांची निर्मिती करणे. 

६. | नॅनोटेक्नांलांजीचा | जीवरसायन शास्त्र | १. न॑नोकण तयार करण्यासाठी विविध कृषी घन | महात्मा ३७५.०० 
पीक संरक्षणासाठी | विभाग, पदव्युत्तर | कचऱ्याचे (फळांच्या साली) विश्लेषण करणे. फुले कृषि 
आणि उत्पादकता व । महाविद्यालय, २. कृषि कचरा (फळांच्या साली) पासून विविध | विद्यापीठ, 
उत्पादन वाढीसाठी | महात्मा फुले कृषि | नॅनोकण तयार करण्याची पध्दत विकसित / | राहुरी 
वापर. विद्यापीठ, राहुरी | प्रमाणित करणे. 

3. विकसित केलेल्या पर्यावरण पूरक नैनोकणांची 
किटकनाऱशके, खते, बुरशीनाशके म्हणून 
कार्यक्षमता अभ्यासणे. 

४. विविध फळांच्या साठवणूकीसाठी विविध नॅनो 
आवरण / वेष्टन सूत्रीकरण विकसित करणे. 

७. | तेलबिया संशोधन | तेलबिया संशोधन | १. भुईमूग आणि तीळ या पिकांमध्ये जास्त dard | महात्मा । ८८.०० 
केंद्र जळगाव या | केंद्र, जळगाव. | प्रमाण असणारे त्याचप्रमाणे जैविक तसेच अजेविक | फुले कृषि 
प्रकल्पाचे ताण सहन करून लवकर पक्व होणारे व जास्त | विद्यापीठ, 
बळकटीकरण. उत्पादन देणारे वाण विकसित करणे. राहुरी 


२. कापूस या पिकाचे कोरडवाहू प्रक्षेत्रासाठी योग्य 
असणारे त्याचप्रमाणे धाग्याची मध्यम लांबी व जास्त 
उत्पादन देणारे संकरित तसेच सुधारीत वाण 
विकसित करणे. 

3. मूग व उडीदामध्ये खरीप, रब्बी व उन्हाळी 
हंगामासाठी योग्य तसेच एकाचवेळी पक्‍्वतेला 
येणारे व लवकर तयार होणारे आणि श]ोंगा न 
तडकणारे वाण विकसित करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि १४२२/प्र.क्र.२५३/७-अओ 


८. | शाश्वत कृषि संशोधन १.भुईमूग पिकातील जेविक व अजेविक ताण | महात्मा ३८.०० 
उत्पादनासाठी केंद्र, कसबे सहनशील वाण निर्माण करणे. फुले कृषि 
भुईमुग पीक | डिग्रज, सांगळी. | २. टिक्का व तांबेरा रोगास सहनशील तसेच | विद्यापीठ, 
संशोधनाचे पाण्याचा ताण व अतीपर्जन्य परिस्थीतीस | राहुरी 
बळकटीकरण. सहनशील भुईमूग पीक वाण निर्मिती करणे. 

3. भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्याच्या उत्पादनात वाढ 
व शाश्वतता आणने व भुईमूग मुल्य साखळी बळकट 
करणे. 

९. | महाराष्ट्रासाठी मध्यवर्ती ऊस १. पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या ऊस वाणांची | महात्मा । १२९.५० 
पाण्याचा ताण व क्षार | संशोधन केंद्र, पडताळणी करणे. फुले कृषि 
सहनशील ऊस वाण | पाडेगाव, पुणे. २. क्षारसहनशीलळ ऊस वाणांची पडताळणी करणे. | विद्यापीठ, 
संशोधीत करणे. राहुरी 

| क्षारपड जमीन | कृषि संशोधन १. क्षारपड जमिनीमध्ये नियंत्रित निचरा तंत्रज्ञान | महात्मा ५५.०० 
सुधारण्यासाठी केंद्र, कसबे आणि अन्नद्रव्याचे विविध स्त्रोत यांचा पिक उत्पादन, | फुले कृषि 
संशोधन. डिग्रज, सांगळी. । पाणी आणि अन्नद्रव्यांच्या निचऱयावाटे होणाऱ्या | विद्यापीठ, 

नुकसानीबाबत अभ्यास करणे. राहुरी 
२. क्षारयुक्त आणि पाणथळ जमिनीत येणारे पिकांचे 

विविध वाण आणि जर्मप्लाझम शोधणे. 

3. क्षारयुक्त चोपन आणि चोपन जमिनीच्या 
सुधारणेसाठी जिप्समला योग्य पर्यायी रासायनिक 
भूसुधारक शोधून त्याची कार्यक्षमता तपासणे. 

४. क्षारपड जमिनीची जैविक पध्दतीने सुधारणा 
करण्यासाठी विविध जिवाणूंचे विलगीकरण करुन 

योग्य सुक्ष्म जिवाणूंचा संघ तयार करणे. 

1 १ | पिक रोग निदान | विभागीय गहू १. शोतकऱयांच्या होतातीळ विविध पिके, फळे आणि | महात्मा १८.०० 
केंद्र. गेरवा संशोधन भाजीपाला या पिकांवरील प्राप्त झालेल्या रोगांच्या | फुले कृषि 

केंद्र, महाबळेश्वर. | नमुन्यांची तपासणी / निदान करणे. विद्यापीठ, 
२. एकात्मीक रोग व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे | राहुरी 
पिकावर येणाऱ्या विविध रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी 
मार्गदर्शिका तयार करणे. 

१२ | मेटंबोलोमिक्स महात्मा फुले कृषि | १. जेविक आणि अजेविक ताणाखाली मेटबोलिक | महात्मा | ११५.०० 
प्रोफाईल ज्ञानावर | विद्यापीठ, राहुरी. | प्रोफाइल हे एक प्रभावी जीवरासायनिक मार्कर | फुले कृषि 
आधारित पिक म्हणून विकसित करणे. विद्यापीठ, 
वनस्पतीचे प्रजनन. राहुरी 

१३ | आंतरराष्ट्रीय किटकडास्त्र १. आधुनिक उपकरण सुविधेद्वारे आंतरराष्ट्रीय | महात्मा । ४५०.०० 
मानकानुसार विभाग, महात्मा । मानकानुसार किडनाहक अंशावर आधारित | फुले कृषि 
किडनाशक अंशावर | फुले कृषि पायाभूत व उपयोजित संशोधन करणे. विद्यापीठ, 
आधारीत संशोधनाचे | विद्यापीठ, राहुरी. | २. आदर्श शोतीपद्धतीवर आधारित फळे व | राहुरी 
आधुनिकीकरण. भाजीपाला पिकामध्ये विविध किटकनाडाकांच्या 


सुरक्षित वापरासंबंधी नियमावली तयार करणे. 
३. विविध खाद्यपदार्थामधून (फळे, भाजीपाला) 
कृत्रिम राईपनर्स, प्रिसरवेटिव्ह, अवजड धातू, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि १४२२/प्र.क्र.२५३/७-ओ 


प्रतिजेविके इ चे अवशेष शोधण्याच्या पायाभूत 
संशोधनास चालना देणे. 

४. देशांतर्गत वापरासाठीच्या तसेच निर्यातक्षम फळे 
व भाजीपाला पिकातील किटकनाठडाक अंडा 
तपासणीसाठी एकाचवेळी अनेक किटकनाशक 
तपासणी करण्यासाठीच्या पद्धतीचे मानकीकरण 
करणे. 


एकूण २८१५.५० 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या कृषि विद्यापीठास 
संशोधनाकरीता एकूण रुपये ६५०.०० लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी पन्नास लाख) एवढे अनुदान वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानाखाली खालील 
लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. डी-३ 

०१ पीक संवर्धन 

१२० इतर संस्थाना सहाय्य 

(००)(०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), लेखाशिर्ष (२४१५ ००७२) 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३३१२३१८५०२७०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, UMESH NARAYAN ! कोक 


CHANDIWADE >: 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.प्रधान सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
६. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी . 
७. संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी . 
८. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, राहुरी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि १४२२/प्र.क्र.२५३/७-अओ 


१०. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

११. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२. जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, राहुरी. 

१३. वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - 2a, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


